वाचा - 


अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा ०१.०९.२०२४ ते 
२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.६१/का.१२ 


पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४. 


१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 

दिनांक ०८.०९.२००३. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 

३) विधिव न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी- २०२४/प्र.क्र.६१/का.१२ 


दिनांक १५.० 


३.२०२४. 


४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा यांचे 
पत्र क्र. ३८२९/बी-४-८/२०२४, दिनांक २१.०८.२०२४. 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक १५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा, 


यांच्या आस्थापनेवरील १२६अस्थायी पदांना दिनांक३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १२६ अस्थायी पदांना ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिलेली पदे २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१ २ 3 8 
q अधिक्षक ३ ३ 
२ | सहायक अधिक्षक ५ ५ 
३3 । लघुलेखक ग्रेड-१ १ १ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-२ 9 9 
५ | लघुलेखक ग्रेड-३ १६ १६ 
& वरिष्ठ लिपिक १५ १५ 
७ कनिष्ठ लिपिक ३७ ३७ 
८ मुख्य बेलिफ १ १ 
९ बेलिफ १५ १५ 
१० वाहन चालक १ १ 
११ उदकी ४ ४ 
१२ सफाईगार शांका) काका काका 


१३ | कंत्राटीसफाईार | २ || रे ३ | कंत्राटी सफाईगार २ २ 
१४ पहारेकरी २ २ 
१५ | कंत्राटी पहारेकरी षु 4 
१६ शिपाई Pot q 1१ | १ 
एकूण १२६ १२६ 
ne यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५४५१०९४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL SHESHRAO 
AKHARE 


( सुनिल आखरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

२. प्रबंधक, (निरीक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 

५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 

६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वर्धा 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

११. उप कोषागार अधिकारी, वर्धा 

१२. वित्त विभाग/आ.पु.क, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 

१४५. निवड नस्ती. 


